महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या 
आस्थपनेवरील उपायुक्‍त समाज कल्याण, 
गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन 
२०२० मधील बदल्यांबाबत 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः सकआ -२०२०/प्र.क्र. १२०/ आस्था-२ 


मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०२०. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम - ४ मधील तरतुदीनुसार समाज कल्याण 
आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या उपायुक्त समाज कल्याण व तत्सम गट अ (सहाव्या 
वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी १५६००-३४८०० ग्रेड पे ६६००) संवर्गातील खाळील अधिकाऱ्यांच्या सक्षम 


WRIA मान्यतेने बदल्या करण्यात येत असुन, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविलेल्या 


ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ. क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
हि २ ३ 1 छे 
उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा जात | उपायुक्त (प्रशासन), समाज कल्याण 
क श्री.प्रशांत चव्हाण | प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, | आयुक्तालय, पुणे (श्री.रविंद्र कदम-पाटील 
कोल्हापूर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
—— उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा जात | उपायुक्त तथा सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 
२ श्री. यो वाह ee ay नागपूर (रिक्‍त पदावर) 
प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, वर्धा | पडताळणी समिती, नागपूर (रिक्‍त पदावर) 
रत क जा आ आतातर, तगत उपायुक्त (नाहस, समाज कल्याण 
श्री. कदम | उप आयुक्‍त (प्रशासन), समाज ल See ee 
a= कल्याण आयेव्तालंन गुणे , पुणे (श्री. चव्हाण यांच्या 
ल 9 
3 3 बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 


उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा जात 


उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 


8 श्री.एस. आर. दाणे । प्रमाणपत्र नजी पडताळणी समिती, asarasoft तती भवा Pac vara 
अहमदनगर 
उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा जात or शी, गजे “कतयांग 
५ श्री. बी. एस. केंन्द्रे | प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, ae 0. wa ue 
हिंगोली आयुक्तालय, पुणे (रिक्‍त पदावर) 
श्री.एस. एम. | उपायुक्त (नाहस), समाज कल्याण | प्रशासकोय अधिकारी, समता प्रतिष्ठान, 
: चव्हाण आयुक्तालय, पुणे नागपूर (रिक्‍त पदावर) 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ - २०२०/प्र.क्र.१२०/ आस्था-२ 


२. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता खालील सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे - 
१) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर आयुक्‍त समाज कल्याण, पुणे यांनी बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यास बदली झालेल्या पदावर रुजु होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 
२) बदली झालेला अधिकारी संबंधित कार्यालयातून कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी आल्यावर 
त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या अधिकाऱ्यास रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा 
प्रतीक्षा काळ ठरवून काम न देता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्दभवल्यास संबंधित आस्थापना 
SIRI जबाबदार धरण्यात येईल. 
३) बदली आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 
3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१०१६४२४७४९२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Anil Kondaji Ahire 


डि bard DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Social 
Nn | (0 Nn a | Justice And Special Assistance, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9004dcdaa635070d60922aaa5dec8888d343a4 


(अ.कों. आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांच्यामार्फत) 
प्रत, 
१) आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 
) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 
) संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 
) महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण , संस्था पुणे 
) अध्यक्ष/सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती (सवी 
) 
) 
) 
) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 


mn 


प्रादेशिक उपायुक्‍त समाज कल्याण (सर्व) 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 

मा.मंत्री (सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

१०) मा.राज्यमंत्री (सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

११) मा.सचिव (सा. न्या. व वि. स. विभाग/ विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग) यांचे स्वीय 
सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

92) निवडनस्ती आस्था-२. 


nN S&S 


vo 


